अँड. श्री. अमीन सोलकर यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत.... 

महाड शहर पोलीस पोलीस स्टेशन, जि. रायगड 
गु.र.क्र.9९/२०२० प्रकरणी या गुन्हयातून उद्भवणा-या 
न्यायालयीन प्रकरणामध्येम मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व मा. 
सत्र न्यायालय, माणगांव, रायगड येथे विशोष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. अमीन 
एच. सोलकर यांना व्यावसायिक फी प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- एसपीपी-११२०/प्र.क्र.१७९/पोल-१०, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ मे, २०२२ 


संदर्भ:- १) शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२०/यू.ओ.आर.४४/डी-१४, 
दि.०३.१२.२०२० 
२) शासन पत्र, विधि व न्याय विभाग क्र.८१/क्रि.जन/२०२०/ए ब्रांच दि. ०३.१२.२०२० 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दि. २९.०७.२०१५. 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. १६.०६.२०१७. 


प्रस्तावना:- 

महाड शहर UST aM, जि. रायगड गु.र.क्र.9९/२०२० अन्वये दाखल गुन्हयातून 
उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मा. सत्र AAT, AMT, रायगड व मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई या न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाज शासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. अमीन सोलकर यांना व्यावसायिक फी अदा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाड पोलीस स्टेशन, जि. रायगड गु.र.क्र.७९/२०२० प्रकरणी या गुन्हयातून उद्भवणा-या 
न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मा. सत्र न्यायालय, माणगांव, जि. रायगड व मा. उच्च न्यायालय, मुंबई या 
न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाज झासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी विशहोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. अमीन एच. सोलकर यांना सदरहू न्याय प्रकरण निकाली 
निघेपर्यंत, प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणीकरीता खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

मा. सत्र न्यायालय, माणगांव, जि. रायगड 
१) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रू. १०,०००/- (रुपये दहा हजार फक्त) 
2) विचारविनिमय फी (प्रतितास) -रू. २,०००/- (रुपये दोन हजार फक्‍त) 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 

१) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रू. २५,०००/- (रुपये पंचवीस हजार फक्त) 
२) विचारविनिमय फी (प्रतितास) - रू. २,०००/- (रुपये दोन हजार फक्त) 


झासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-११२०/प्र.क्र.१७९/पोळ-१०, 


सदर व्यावसायिक फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्री. अमीन एच. सोलकर यांना 
अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता व्यावसायिक फीचे 
प्रदान करण्यात येणार नाही 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय तपास अधिकारी/पोलीस 
उपायुक्त दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून 
तपासून, प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची 
दक्षता घ्यावी. 
३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्रमांक “मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) 
१०९, जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा” या 
लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 
४. हाझासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनो. सं. क्र. २९/२०२१/व्यय-७, दिनांक १९.०१.२०२० अन्वये प्राप्त शासन 
मान्यतेनुसार तसेच संदर्भ क्र ३ .व ४ वरील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०५२०१२२७४८५९२९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

VENKATESH ior emai 


b97156a5d2812bad6725ca46fb267 1d1da08208cfdd6677facOa 
1१602, nym=4BD2A00BD54D7705C239CA2A5785A87EDE4514EC, 


, !: 
serialNumber=6E277C9088A4CB8B53E535A4642A6800B908CSDBDB3A63175 
760874€BA717AE1, cn=VENKATESH BHAT 
Date: 2022.05.20 12:29:39 +05'30' 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 

१.पोलळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२.विशेष पोलीस महानिरीक्षक (का. व सु.), पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय, मुंबई 

३.पोलीस उप महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र, नवी मुंबई 

४.पोलीस अधिक्षक, रायगड-अलिबाग. 

५.पोलीस उप अधिक्षक, रायगड-अलिबाग. 

६.उप विभागीय पोलीस अधिकारी, रोहा, विभाग रोहा, जि. रायगड. 

७.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १, मुंबई . 

८.अधिदान व लेखा अधिकारी, रायगड-अलिबाग 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड-अलिबाग 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, रायगड-अलिबाग 

११.अँड.श्री. अमीन एच. सोलकर, २०, राजाबाहदूर FVM, तळ मजला, अंबाला दोशी मार्ग, बीएसई समोर, 
फोर्ट, मुंबई - ४००००१. 

१२. कार्यासन अधिकारी,विधि व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

१३.कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग/व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई 

१४.निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


